महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनबँड रुपये १५,६००-३९,१०० + ग्रेड पे रुपये 
५,४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या 
पदस्थापनेत अंशत: बदल / विनंती बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश, क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.१०५/सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : २८ मे, २०१९ 


शासन आदेठा:- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनबॅड रुपये १५,६००-३९,१०० + ग्रेड वेतन रुपये 
५,४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय 
कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधीळ HPA ४ (४ व ४ (५) च्या 


तरतुदीनुसार wets विवरणपत्रामध्ये दर्शविलेल्याप्रमाणे त्यांच्या विनंती / प्रशासकीय बदल्या 


करण्यात येत आहेत. 
अ. । वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
क्र. | पदस्थापनेचे ठिकाण 
za 2. 3. Po 
q डॉ. आरती बा. घोरुडे ग्रारु सिंदखेडराजा, जि. बुलढाणा | प्रा आकेंद्र वलांडी, ता. देवणी, 
जि. लातूर 
२ डॉ. ज्ञानोबा बाराते उजि रु, माणगांव, जि. रायगड जि रु उस्मानाबाद 


3 डॉ. प्रमोद बाबुराव पांढरे 


प्राआ के किन्ही, ता. भुसावळ, 
जि. जळगांव 


प्रा आ कें वराडसिम, ता. भुसावळ 


8 डॉ. यादव गुलाब मोरे 


जिल्हा रुग्णालय, वर्धा 


शवविच्छेदन केंद्र कूपर, अंधेरी, 


मुंबई 
4 डॉ. विठ्ठल यादवराव करपे प्राआ के मनभा, जि. वाशिम सा रु हिंगोली 
& डॉ. प्रवीण वि. वेदपाठक ता आ अ येवला, जि. नाशिक ग्रा रु रुई, ता. बारामती, जि. पुणे 
9 डॉ. चंदा शामराव सुवर्णकार ता आअसटाणा, जि. नाशिक उ जिरु दौंड, जि. पुणे 


८ डॉ. दिपक वि. जाधव 


उजि रु शिरपूर, जि. धुळे 


अतिरिक्त १०० खाटांचे रुग्णालय, 
जि. जळगांव 


९ डॉ. चारुता ल. कराड 


ग्रारु इगतपुरी, जि. नाशिक 


संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक 


१० | डॉ. ओमशिववा. धांडे 


उ जिरु कळंबणी, ता. खेड, 
जि. रत्नागिरी 


डागा स्मृती शासकीय रुग्णालय, 
नागपूर 


११ डॉ. मनिष किसन अग्रवाल 


सारु बुलढाणा 


सारुखामगाव, जि बुलढाणा 


१२ | डॉ. पल्लवी ठाकरे 


प्राआ के वरुड बु., ता. जाफ्राबाद, 


जि. जालना 


ग्रारुमंठा, जि. जालना 


१३ । डॉ. अश्विनी मेटेवाड 


प्राआ & जामखेड, ता. अंबड, 


प्रा आ कै वाकुळणी, ता. बदनापूर, 


शासन आदेशा HAH? बदली-२०१९/प्र.क्र.१०५/सेवा-३ 


अ. । वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
क्र. | पदस्थापनेचे ठिकाण 
जि. जालना जि. जालना 
१४ | डा. सचिन जामकर प्रा आ के खासगाव, ता. जाफ्राबाद, | प्राआ के राजगड, ता. किनवट, 
जि. जालना जि. नांदेड 
१५ | डॉ. विजय केंद्रे प्राआ के गोदी, ता. अंबड, प्रा आ के करंजखेडा, ता. कन्नड, 
जि. जालना जि. औरंगाबाद 
१६ | डॉ. प्रिया सयाम प्राआ के कचारीसावंगा, डागा स्मृती रुग्णालय, नागपूर 
जि. नागपूर 
१७ | डा. कल्याणी श्रीनिवास वासनिक | oe त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, 
नाशिक 
१८ | डॉ. मनिषा महाजन प्रा आ कें पातोडा, ता. चाळीसगांव, | प्राआ के किनगांव, ता. यावल, 
जि. जळगाव जि. जळगांव 
१९ । डॉ. सुनिलअं. नखाते नागरी कुटुंब HUT He, ठाणे ।ता आअपनवेल, जि. रायगड 
२० | डॉ. मनिषा रंगनाथ विखे नागरी कुटुंब कल्याण केद्र, मुलुंड । नागरी कुटुंब कल्याण केंद्र, ठाणे 
२१ | डा. मो. झाकोर शोख सफदर उ जिरु अचलपूर, जि. अमरावती । ग्रारु चिखलदरा 
२२ । डॉ. अनंत हजारे सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा | जिसारुचंद्रपूर 
कार्यालय, कुष्ठरोग नागपूर 
२३ | डॉ. संजयडी. गुडे शासकीय भिक्षेकरी (पुरुष) स्वीकार | उ जि रु पनवेल, जि. रायगड 
केंद्र, चेंबूर 
२४ | डॉ. कु. ऐश्वर्या सुभाष पवार प्राआ के आंबिवली, ता. कर्जत, मध्यवर्ती रुग्णालय, उल्हासनगर-३ 
जि. रायगड 
२५ | डॉ. सौ. मृदूला नितीन राठोड ग्रा रु मनोर, जि. पालघर जिसा रु मालाड मालवाणी 
२६ | डॉ. नरेशचंद्र गे. मरकाम प्राआ के मुडझा, जि. चंद्रपूर प्रा आ के भांडार बोडी, ता. रामटेक, 
जि. नागपूर 
२७ | डॉ. मोनिका सु. पाटील उ जिरुसावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग | प्रा आ कें साकोळ, ता. शिरुर अं 
जि. लातूर 
२८ | डॉ. रोहन राऊत प्रा आ के आमठाणा, ता. Rats, | उ जिरु सिछोड, जि. औरंगाबाद 
जि. औरंगाबाद 
२९ । डॉ. माधुरी जाधव प्राआ के दादर, ता. चिपळूण, ग्रा रु बेळंकी, जि. सांगली 
जि. रत्नागिरी 
३० | डॉ. मंगेश शांताराम गमे मध्यवर्ती कारागृह, ठाणे प्रा आ के कान्हेरीसरप, ता. 
बार्शीटाकळी, जि. अकोला 
३१ । डा.पी. आर. कोडापे सा. रु. मालेगाव उजिरु हिंगणघाट जिल्हा वर्धा 
३२ | डॉ. प्रिती एम. इंगळे (जाधव) जिल्हा स्त्री रुग्णालय, अकोला मध्यवर्ती रुग्णालय, उल्हासनगर-३ 
३३ । डॉ. सचिन चव्हाण ग्रा.रु. आटपाडी, जि. सांगली ग्रा.रु. ता. खटाव, जि. सातारा 
३४ । डॉ. तेजश्री शंकर बोराडे (सोनवणे) | उ जिरु बारामती जि. पुणे सा रु मीरा-भाईंदर, जि. ठाणे 
३५ | डॉ. रेखामल्हारी सोनवणे प्राआ के विरगाव ता. बागळान प्रा आ के अंजनेरी ता. त्र्यंबकेश्वर, 


पृष्ठ ६पैकी२ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदळी-२०१९/प्र.क्र.१०५/सेवा-३ 


अ. | वैद्यकीय अधिकार्‍याचे नाव व सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
क्र. | पदस्थापनेचे ठिकाण 
जि. नाशिक जि. नाशिक 
३६ | डॉ. प्राची न. नेहुरकर जिल्हा क्षयरोग केद्र रायगड, प्रादेशिक मनोरुग्णालय येरवडा, 
जि. अलिबाग जि. पुणे 
३७ | ST. ome. आर. शोख ता आअचाकुर, जि. लातूर जिआअओऔसा, जि. लातूर 
३८ । डॉ. काशिनाथ नारायणराव स्वामी | ट्रॉमा केअर युनिट पाचोड, सा रु अलिबाग 
जि. औरंगाबाद 
३९ । डॉ. आर. जे. चिखलीकर प्राआ के भोसे, जि. नांदेड प्राआके राजुर, ता. वनी, 
जि. यवतमाळ 
go | डॉ. वरुण सुदामराव मोगले पोलीस प्र. केद्र नानवीज, ता. दौड, | प्राआ के वाली, ता. पाटोदा 
जि. पुणे जि. बीड 
४१ | डॉ. अभिजित होसमनी ता आअ, महाबळेश्वर, जि. सातारा | राजावाडी हॉस्पिटल, घाटकोपर, 
मुंबई 
४२ | डॉ. दशरथ अच्युतराव चौरे ग्रा रु टाकरवन, ता. माजलगांव, | उ जिरु, बारामती जि पुणे 
जि. बीड 
४३ | डॉ. कोमल पाटील ता आअधानोरा जि गडचिरोली  । प्राआकें TSU ता खालापूर 
जि रायगड 
४४ | डा. सिध्देश्वर एस. हालगे उजिरु कळमनुरी जि हिंगोली ग्रारु मानवत जि परभणी 
४५ | डावैभव प्रभाकरराव कोलखेडे अस्थीव्यंग रुग्णालय परभणी विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, 
अमरवती 
४६ | डॉ. एस.आर. खराडे, WIS पाथरुड, जि. बीड उजिरुपरंडा, जि. उस्मानाबाद 
४७ | डॉ. प्रशांत हणमंत कोरे (Yosh उजिरु कळंवणी, जि.रत्नागिरी ।उजिरुगडहिग्लज, जि. कोल्हापूर 
४८ | डॉ. प्रणिता रमेशराव गडेकर उजिरु कणकवली, जि.सिधुदुर्ग | SRS, तुळजापूर, 
जि. उस्मानाबाद 
४९ | डॉ. किरण गंगाधर शिदे उजिरु गंगापूर, जि. औरंगाबाद । जिरुबीड 
yo | डॉ.राजेशप. कुडे उजिरु पनवेल, जि. रायगड सारुवर्धा 
५१ | डा. हर्षा अजित घोडेस्वार उ जिरु साकोली, जि. भंडारा पोलीस रुग्णालय (ग्रामीण), 
जि. नागपूर 
५२ | डॉ. दत्तात्रय रामदास केद्रे उजिरुउमरगा, जि. उस्मानाबाद | उ जिरुपरळीवे, जि. बीड 
५३ । डॉ. श्रीकांत ल. झापडे उ जिरुमोर्शी, अमरावती विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, 
अमरावती 
५४ | डॉ. साईनाथवी. कुंटे ट्रॉमा केअर युनिट वरोरा जिल्हा | SM केअर युनिट दारव्हा 
चंद्रपूर जि. यवतमाळ 
५५ | डॉ. दत्तात्रय ना. ठाकरे सारुवर्धा सा रु भंडारा 
५६ | डॉ. साजिद इब्राहिम तांबोळी प्राआके बरड, ता. फलटण, प्राआके टाकळी काजी, 
जि. सातारा ता. जि. अहमदनगर 
५७ | डॉ. राखी वसंत टेपाले उजि रु हिंगणघाट, जि. वर्धा डागा स्त्री रुग्णालय, नागपूर 


पृष्ठ ६पैकी३ 


शासन आदेशा HAH? बदली-२०१९/प्र.क्र.१०५/सेवा-३ 


वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
पदस्थापनेचे ठिकाण 


डॉ. लोचन विनोद पाटील ठशावविच्छेदन ha, बोरीवळी सारुठाणे 


डॉ. अंजली पिंपळे सारुठाणे शवविच्छेदन केद्र, बोरीवली 


डॉ. गिरीठा प्रेमनाथ चौधरी (Gen) । उ fre feast, जि. ठाणे सारुठाणे 


डॉ. शहाजी पांडुरंग कदम प्राआ के नांदूरघाट, जि. बीड 


डा दयानंद बाबुराव कवडे उजिरु पंढरपुर जिसोलापूर | जिरु उस्मानाबाद 


या आदेशान्वये बदली झालेल्या सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांच्या विनंतीनुसार 
करण्यात येत असल्याने त्यांना पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय नाही. त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर त्यांनी 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 

बदली करण्यात आलेल्या वैद्यकीय अधिका-यांना त्यांच्या बदली झालेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
हजर होण्याकरीता पर्यवेक्षकीय अधिकाऱ्यांनी शासन आदेशात नमूद उक्त तरतुदीचे तंतोतंत 
पालन करावे. त्याप्रमाणे कार्यवाही न झाल्यास संबंधित उपसंचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सक, 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिक्षक यांना AGH: जबाबदार धरण्यात येईल. 

सदर बदली आदेशामध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्‍त पदे भरण्याकरीता दिर्घकाळ गैरहजर 
असलेल्या तसेच राजीनामा दिलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जागेवर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची 
बदली दर्शविलेली आहे. सदर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू करुन 
घ्यावे व राजीनामा दिलेल्या किंवा दिर्घकाळ अनधिकृत गैरहजर असलेल्या वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांबाबत आवश्यक तो प्रस्ताव रितसर पध्दतीने संचालक, आरोग्य सेवा यांच्यामार्फत 
विहीत पध्दतीने सादर करावा. 

बदली झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये, 
अन्यथा रजा मंजूर करणाऱ्या प्राधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 

सदर बदली आदेशामध्ये काही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची दुहेरी पदस्थापना होण्याची शक्यता आहे. 
त्यासंदर्भात दि.१२.०३.२०१८ चे शासन पत्र क्र. नामनि-२०१७/प्र.क.५३८(भाग-२)/सेवा-३ मधील 
निदेशानुसार संबंधित उपसंचालकांनी कार्यवाही करावी. 

बदली झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी कार्यमुक्त केल्यानंतर नविन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू 
व्हावे. जे वैद्यकीय अधिकारी पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता परस्पर गैरहजर राहतील, अशा 
अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती “अनधिकृत गैरहजरी” म्हणून समजण्यात येईल व पर्यायाने त्यांच्या 
सेवेत खंड पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही याची जाणीव सर्व संबंधीतांना करुन देण्यात येत 
आहे. 

आरोग्य सेवा संचालनालयाने जे वैद्यकीय अधिकारी त्यांचे पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होणार 
नाहीत त्यांचे विरुध्द वेळीच कारवाई सुरु करावी. जेणेकरुन वैद्यकीय अधिकारी वेळीच नविन 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होतील. सदर आदेशा निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून एक 


पृष्ठ ६पैकी४ 


शासन आदेशा क्रमांक बदळी-२०१९/प्र.क्र.१०५/सेवा-३ 


आठवड्याच्या आत संबंधीत अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी संबंधित पर्यवेक्षकीय 
अधिकारी तथा उपसंचालक आरोग्य सेवा (परिमंडळ) यांची राहील. 

८) दिर्घकाळ अनिधिकृतपणे गैरहजर असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जागी ज्या वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देण्यात आली आहे, त्यांना रुजू करुन घ्यावे व दिर्घकाळ अनधिकृत 
गैरहजर असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांविरुध्द म. ना. से. (शिस्त व अपिल), नियम १९७९ नुसार 
तात्काळ कार्यवाही सुरु करावी. अनधिकृत गैरहजर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्याबाबतीत त्यांचे 
प्रकरणपरत्वे स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यात येतील. 

९) सदर आदेश महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) ४ (५) मधील तरतुदीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५२८१०५५३७१५१७ असा आहे. हा SAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


रक * © ou=Public Health Department, postalCode=400032, 
Varsha Munijaji sets 
2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da20b708 
981b5122e87c8346c4cc7468f821, 


Bharose Bae DROSSOTAPTAONGA, 
Date: 20190528 1905:15 40530 
(व. मुं. भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (यांना संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांच्या मार्फत) 

प्रत, 

१) आयुक्त आरोग्य सेवा, मुंबई. 


) 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 
) संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई. 

) उपसंचालक आरोग्य सेवा, सर्व परिमंडळे. 

) सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक. 
) 

) 

) 


सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


पृष्ठ ६पैकी५ 


शासन आदेशा HAH: बदली-२०१९/प्र.क्र.१०५/सेवा-३ 


९) निवडनस्ती (सेवा-३) 


पृष्ठ ६पैकी६ 


